अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील संशोधन 
सहायक, गट-ब (अराजपत्रित) या संवर्गातून संशोधन 
अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) 
या संवर्गातील पदावर पदोन्नती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः पदोनि-१०२१/प्र.क्र.५२/का.१४२७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्राळय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २९ जुले, २०२१. 


वाचा: 
१) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, 
दिनांक ०७/०५/२०२१ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग यांचे पत्र क्रमांक: बीसीसी-२०२१/प्र.क्र.४५६/१६-ब(ए, 
दिनांक ३०/०६/२०२१. 
३) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना क्रमांक: एसआरव्ही-२०२०/प्र.क्र.४९/कार्या.१२, 
दिनांक १४/०७/२०२१. 


अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील “संशोधन सहायक, गट-ब (अराजपत्रित)” या सवंर्गातील 
खालील कर्मचाऱ्यांना “संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित)” या संवर्गातील 
(सुधारित वेतन मेंट्रिक्समधील वेतनस्तर 5-१५: ४१,८००-१,३२,३००) या पदावर खालील परिच्छेद २ 
येथे नमूद केलेल्या अटीं व शर्तीच्या अधीन राहून या आदेशाच्या निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती 
देण्यात येत आहे. सदरहू पदोन्नतीनंतरची त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ६ मध्ये 
दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | नाव पदनाम व विद्यमान | प्रवर्ग | पसंतीचा विभागीय । विभागाने वाटप | पदोन्नतीनंतर 
पदस्थापना संवर्ग केलेला विभागीय | पदस्थापना करण्यात 
संवर्ग आली ते पद व 
कार्यालय 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) 
7 श्रीमती वि.वा.अरबुणे, विमाप्र कोकण-२ कोकण-२  । संशोधन अधिकारी, 
संशोधन सहायक, नियोजन विभाग, 
रोजगार हमी योजना, मंत्रालय, मुंबई 
नियोजन विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 


शासन आदेश HAH: पदोनि-१०२१/प्र.क्र.५२/का.१४२७ 


2. 


सदर पदोन्नती खालील अटी व शातींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 


१) 


सदर आदेशानुसार पदोन्नतीच्या पदाचा पदभार स्वीकारावा व तसे केल्याबद्दलचे 
कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र शासनास सादर करण्यात यावे. तसेच त्याची एक प्रत 
संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांना अग्रषित करावी. पदोन्नती 
स्वीकारावयाची नसल्यास त्याबाबत लेखी स्वरुपात शासनास कळवावे. 


मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दि.४.८.२०१७ रोजी 
दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा 
याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल केली आहे. सदर याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. 
सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन/१६-ब यांच्या शासन निर्णय दि.०७.०५.२०२१ 
मधील तरतुदीनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.०५.२००४ च्या 
स्थितीनुसार निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सेवाज्येष्ठतेनुसार मा. सर्वोच्च 
न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून भरण्यात येत आहे. 


सदर पदोन्नती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून देण्यात येत 
आहे. 


या आदेशान्वये पदोन्नत होणाऱ्या अधिकाऱ्यांना नियमित पदोन्नतीचे म्हणजेच ज्येष्ठतेचे 
कोणतेही हक्क प्राप्त होणार नाहीत. 


मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल करण्यात 
आलेल्या मूळ अर्ज क्रमांक ६९४/२०१८ संदर्भातील अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून 
संबंधित कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


सदर निवडसूचीतील सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र असलेल्या तथापि, पदोन्नती नाकारलेल्या 
कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीसंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १२/०९/२०१६ 
च्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 


सदर कर्मचाऱ्यांनी पदोन्नतीच्या पदावर तात्काळ रुजु होणे आवश्‍यक आहे. 


पदोन्नतीच्या पदावर रुजू झाल्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे ई-प्रोफाईल सुधारित 
करुन त्याची प्रत शासनास तसेच अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयास सादर करावी. 


वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक: वेतन-११०९/प्र.क्र.४४/सेवा-३, दिनांक 
०१/०४/२०१० व वित्त विभाग शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: आप्रयो-१०१५/प्र.क्र.१११/ 
२०१५/सेवा-३, २३/१२/२०१५ मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे आश्वासित प्रगती योजनेखाली 
पहिला व दुसरा अथवा दोन्ही लाभ मंजूर केल्यानंतर प्रत्यक्ष पदोन्नती नाकारलेल्या 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः पदोनि-१०२१/प्र.क्र.५२/का.१४२७ 


कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेले लाभ काढून घेण्यात येतील. परंतु, दिलेल्या लाभाची 
वसुली करण्यात येणार नाही. 


३. मा. उच्च न्यायालयाने रिट याचिका (स्टॅम्प) क्र.६८१९/२०२१ व इतर संलग्न याचिकांमध्ये 
दि.२९.६.२०२१ रोजी झालेल्या सुनावणीत पुढीलप्रमाणे आदेश दिले आहेत. 


“We however permit the State Government, if so advised, to grant 
promotion to such employees who are due to retire on superannuation 
on or before 31 July 2021 and whose promotions are not granted due to 
interim orders of this Court.” 


मा. उच्च न्यायालय यांचे उपरोक्त नमूद आदेश विचारात घेऊन सदर आदेश निर्गमित करण्यात येत 
आहेत. 


४. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन आदेठा 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७२९१६५६४२००१६ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Tushar Purushottam =< 


Hirlekar 
(तु. पु. हिर्लेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

श्रीमती वि.वा.अरबुणे, 

संशोधन सहायक, 

रोजगार हमी योजना, 

नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रत, 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

२. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

३. मा.मंत्री (नियोजन) / मा.राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव. 

४. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

५. उप सचिव (आस्थापना)/ (रो.ह.यो.), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. सहसंचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, प्रादेशिक कार्यालय, कोकण 
भवन, नवी मुंबई/ नाशिक/ पुणे/ औरंगाबाद/ नागपूर/ अमरावती 

७. उप आयुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त यांचे कार्यालय, कोकण भवन, 
नवी मुंबई/ नाशिक/ पुणे/ औरंगाबाद/ नागपूर/ अमरावती 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेश HATH: पदोनि-१०२१/प्र.क्र.५२/का.१४२७ 


८. उपसंचालक (प्रशासन), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

९. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१०.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

११.अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


